डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, महात्मा जोतीराव फुले 
चरित्र साधने प्रकाशन समिती गठीत करणे- 

समितीने प्रकाशित केलेल्या सहित्याच्या छपाई व इतर 
खर्चाची देयके अदा करणेबाबत मंजूरी देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन ज्ञापन क्रमांकः संकिर्ण-११११/(प्र.क्र.९१/१६)-भाग-२/समन्वय 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : ०५ मार्च, २०१९. 


वाचा- १. शासन निर्णय क्र.डिबीए-२००८/(८६/०८)/समन्वय दि.३०.९.२००८ 
२. शासन निर्णय क्र.डिबीए-२००८/(८६/०८)/समन्वय दि.१८.११.२००९ 
३. शासन निर्णय क्र. समिती-११११/(प्र.क्र.९१/१६)/समन्वय, दि.१४ .१२.२०१८ 
४. संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे पत्र क्र.ठशिसं/ 
२०१९/छपाई/१८-१९/प्रशा-३/१९९०४, दि.१३ डिसेंबर, २०१८. 


प्रस्तावना :- 

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, महात्मा जोतीराव फुले, राजर्षि शाहू यांचे साहित्य 
प्रकाशित करण्यासाठी संदर्भाधिन अ. क्र.१ च्या शासन निर्णयान्वये तीन स्वतंत्र समित्या 
स्थापन करण्यात आल्या आहेत. संदर्भाधिन अ. क्र.२ च्या शासन निर्णयान्वये या 
महापुरुषांच्या साहित्याचा शोध घेणे, आवश्‍यक वाटल्यास राज्यात/राज्याबाहेर दौरे करणे, 
साहित्याची तपासणी करणे, साहित्याची विगतवारी व संशोधनात्मक प्रक्रिया करणे, 
साहित्याचे मुद्रण व पुनर्मुद्रण करणे व आवृत्ती काढण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. 
संदर्भाधिन अ.क्र.३ च्या शासन निर्णयान्वये सदर समित्यांना दि. ०१.११.२०२१ पर्यंत 
मुदतवाढ देण्यात आली आहे. संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी संदर्भ क्र. 
४ च्या पत्रान्वये महात्मा जोतीराव फुळे व डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांचे प्रकाशित करण्यात 
आलेले पुढील खंड साहित्याच्या छपाईच्या व बांधणीच्या कामासाठी एकूण रु.२८,४५,४०१/- 
(रुपये अठ्ठावीस लाख पंचेचाळीस हजार चारशे एक फक्‍त) इतक्या खर्चाचे देयक मान्यतेसाठी 
सादर केले आहे. तसेच सदर देयक अद्याप अदा केले नसल्याबाबत प्रमाणित करुन, या 
खर्चास मंजूरी देण्याची विनंती केळी आहे. त्यानुसार सदर खर्चास मान्यता देण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधिन होती. 


ज्ञापन :- 

अधिदान व लेखाधिकारी यांना कळविण्यात येते की, महात्मा जोतीराव फुले व 
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांचे खालील नमूद केलेले ग्रंथ छपाई व बांधणीसाठी झालेला खर्च 
रु. २८,४५,४०१/- (रुपये अठ्ठावीस लाख पंचेचाळीस हजार चारशे एक फक्त) इतक्या खर्चास 
शासन मंजूरी देण्यात येत आहे. :- 


शासन ज्ञापन क्रमांकः संकिर्ण-११११/(प्र.क्र.९१/१६)-भाग-२/समन्वय 


अ.क्र पुस्तकाचे नाव य यक दिनांक | | 
क्रमांक 

a महात्मा फुले समग्र वाडमय पुस्तक छपाई | १४९ | ०८.१०.२०१८ ८२,२४४/- 
व बांधणी देयक 

२ आम्ही पाहिलेले फुले पुस्तक छपाई व | १५२ | १५.१०.२०१८ ४,१८,३८९/- 
बांधणी देयक 
महात्मा फुले गौरव ग्रंथ लॅमिनेशन ४६० | ०३.१०.२०१८ ५,००३/- 

४ महात्मा फुले गौरव ग्रंथ SRA व| ४२१ |।१०.०९.२०१८ २१,५७०/- 
सी.टी.पी. देयक 

षु सावित्रीबाई फुले समग्र वाडमय लॅमिनेशन | ४२२ ।१०.०९.२०१८ १०,५९६/- 
व सी.टी.पी. देयक 

६ आम्ही पाहिलेले फुले ORR व| ४२३ | 90.08.209¢ ८,४१३/- 
सी.टी.पी. देयक 

9 महात्मा फुले गौरव ग्रंथ छपाई व बांधणी ५८२ | २२.०३.२०१० १०,४०,५१२/- 

८ महात्मा फुले साहित्य आणि चळवळ | 429 । 22.03.2090 १२,५२,५३८/- 
पुस्तक छपाई व बांधणी 

९ डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर रायटिंग्ज अण्ड | ४७९ | ०५.१०.२०१८ ३,०६८/- 
स्पिचेस खंड क्र.७ सी.टी.पी. देयक 

हिं ० डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर रायटिंग्ज अँण्ड | ४८० | ०५.१०.२०१८ 3,08¢/- 
स्पिचेस खंड क्र.१७ भाग-३, सी.टी.पी. 
देयक 

एकूण २८,४५,४०१/- 
२. सदर खर्च, मागणी क्र.डब्ल्यू-४, "२२०५-कला व संस्कृती, Coo इतर खर्च, (०१) समिती 


व समारंभ (०१) (०३) थोर राष्ट्रीय पुरुषांच्या साहित्याचे प्रकाशन (२२०५ ३१४३)” या 
लेखाशीर्षाखाळी सन २०१८-१९ च्या मंजूर रु.४००.०० लक्ष तरतूदीतून खालील तक्त्यातील 
स्तंभ - ५ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे रु. २८,४५,४०१/- (रुपये अठ्ठावीस लाख पंचेचाळीस हजार Tal 
एक फक्‍त फक्त) इतका निधी खर्च करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन ज्ञापन क्रमांकः संकिर्ण-१११ १/((प्र.क्र.९१/१६)-भाग-२/समन्वय 


(रुपये हजारात) 
अ. लेखाशिर्ष उद्दिष्ट अर्थसंकल्पित वितरीत 
क्र. तरतूद =| करावयाचा निधी 
हि २ ३ 1 ४ ५ 
शि मागणी क्रमांक: डब्ल्यू-४, | ०६-दूरध्वनी, वीज व १५० शय्या 
२२०५, कला व संस्कृती, | पाणी 
२ | ८०० इतर खर्च, (09) | १०-कंत्राटी सेवा | 900 | 00 | 
३ | Wend समारंभ, ११-देश्ांतर्गत प्रवास खर्च ४०० | 
४ | पंचवार्षिक योजनांतर्गत | १३-कार्यालयीन खर्च २७५० | 
५ | योजना (09) (03) थोर | १६-प्रकाऱने 34000 २८४५.४०१ 
६ । राष्ट्रीय पुरुषांच्या २८-व्यावसायिक- सेवा | aot 
७ । साहित्याचे प्रकाशन | द२-यंत्रसामुग्री व १५०० शिका 
(२२०५ ३१४३). साधनसामुग्री 
एकूण ४०००० २८४५.४०१ 


३. उपरोक्त खर्च करण्यास संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना आहरण व 
संवितरण अधिकारी म्हणून प्राधिकृत करण्यात येत आहे. सदर मंजूरी शासनाने ठरवून दिलेल्या 
प्रचलित कार्यपध्दती व नियमानुसार कार्यवाही करण्याच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे. 


४. सदर ज्ञापन वित्त विभाग शासन निर्णय क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम 
भाग-२, दि.१७.४.२०१५ चे वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, भाग पहिला, उपविभाग तीन 
मधील अनुक्रमांक ३, परिच्छेद क्र.१६६ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या 
वित्तीय अधिकारास अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत असून, या शासन निर्णयातील तरतूदींचे 
काटेकोर पालन करण्यात यावे. 


uy, सदर शासन ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in UT संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक क्रमांक २०१९०३०५१२४८२३६५०८ असा आहे. हे 
ज्ञापन डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


SIDDHARTH 
KHARAT 


(सिध्दार्थ खरात) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१) मा.मंत्री (उ. व तं. शि.) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२) मा.राज्यमंत्री (उ. व तं. शि.) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन ज्ञापन क्रमांकः संकिर्ण-११११/(प्र.क्र.९१/१६)-भाग-२/समन्वय 


३) मा.विरोधी पक्ष नेता (विधानसभा/विधानपरिषद ) यांचे स्वीय सहायक, विधानमंडळ, 
मुंबई. 
) सचिव (उ. व तं. शि. विभाग) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
) सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग (कार्यासन विघयो), मंत्रालय, मुंबई. 
) महालेखापाल (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र -, मुंबई. 
७) वित्त विभाग (व्यय- ५, अर्थ- ८), मंत्रालय, मुंबई. 
) 
) 


संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

सह संचालक, (उच्च शिक्षण) शिक्षण संचालनालय, मुंबई. 
१०) संचालक, ळेखा व कोषागारे, मुंबई. 

११) अधिदान व लेखाअधिकारी, मुंबई. 

१२) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


